सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक 
१.४.२००३ ते ३१.३.२००७ या कालावधीची 
दि.१८.६.२०१० रोजी प्रसिध्द करण्यात 
आलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील सुधारणा 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र.२५/आस्था१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :-२ जून, २०२१ 


वाचा : सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०१०/१२/आस्थापना १, 
दि.१८.६.२०१० 


शुध्दीपत्रक :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक ज्येष्ठता २०१०/१२/आस्थापना १, दि.१८.६.२०१० 
नुसार अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक १.४.२००३ ते ३१.३.२००७ या 
कालावधीची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठता यादीमध्ये नव्याने नाव 
समाविष्ट करण्याबाबत व दिव्यांग बाबतची नोंद करण्याबाबत प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेले आहेत. 
त्यास अनुसरुन अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक १.४.२००३ ते 
३१.३.२००७ या कालावधीच्या दि.१८.६.२०१० रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या अंतिम ज्येष्ठता 
यादी मध्ये आवश्‍यक त्या सुधारणा करुन त्याबाबतचे विवरणपत्र परिशिष्ट “अ” यासोबत जोडण्यात 
आलेले आहे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०६०२१६५७३७६११८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Satish Kashinath Had pe वा oh तिच वा क लारा S= 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = 
Public Works Department 
Date: 2021.06.02 17:09:23 +05'30' 


(सतीश का.हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्य अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग , पुणे/नाशिक/मुंबई /औरंगाबाद 
२. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई/पुणे/रायगड/औरंगाबाद/ठाणे 

३. परिशिष्ट “अ” मधील सर्व संबंधीत कनिष्ठ अभियंता 

४. कक्ष अधिकारी आस्थापना ३/सेवा -३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. निवडनस्ती आस्थापना -१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र.२५/आस्था १, दि.२ जून,२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक १.४.२००३ ते ३१.३.२००७ या कालावधीच्या दिनांक १८ जून, २०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमधील 
सुधारणा 
ज्येष्ठता | कनिष्ठ मंडळ शैक्षणिक जन्मदिनांक नियमित कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिपि शेरा 
क्रमांक | अभियंत्यांचे | कार्यालयाचे अर्हता अस्थायी आस्थापनेवरील 
नाव नाव आस्थापनेवरील । /स्था.अ.स. 
नेमणूक दिनांक पदावरील 
नेमणूक दिनांक 

eae ai २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ Se Ss -- 3 
१५अ | श्री सुधाकर | सा.बां.मंडळ, | डी.सी.ई. | २०/६/१९७७ | १८/८/२००३ अ.ज. | अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, पुणे यांनी 
गंगाराम पुणे दि.५.११.२०२० रोजीच्या प्रस्तावासोबत उपलब्ध 
बोईनवाड करुन दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या अनुषंगाने 
दि.१८ जून, २०१० रोजीच्या अंतीम ज्येष्ठता यादीमधील 
अ.क्र. १५ वरील श्री.अरुण बाळू चौधरी यांच्या खाली व 
ज्येष्ठता यादी क्र.१६ वरील श्री.बाबल्या लडका बरफ 
यांच्या वर अ. क्र.१५ अ येथे श्री.सुधाकर गंगाराम 
बोईनवाड यांचे नाव ज्येष्ठता यादीमध्ये नव्याने 

समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
१६अ | श्रीयोगेश । सा.बां.मंडळ, | डी.सी.ई. | २४/११/१९७७ | १९/८/२००३ अ.ज. र अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, पुणे यांनी 
ओमप्रकाश पुणे दि.८.१.२०२१ रोजीच्या प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन 
मेटेकर दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या अनुषंगाने दि. १८ 


जून, २०१० रोजीच्या अंतीम ज्येष्ठता यादीमधील 
अ.क्र.१६ वरील श्री.बाबल्या लडका बरफ यांच्या खाली 
व अ.क्र.१६ ब वरील श्री गणेश शांकर नाईक यांच्या वर 
अ. क्र.१६ अ येथे श्री योगेश ओमप्रकाश मेटेकर यांचे 
नाव ज्येष्ठता यादीमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात येत 
आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र.२५/आस्था १, दि.२ जून,२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट -अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक १.४.२००३ ते ३१.३.२००७ या कालावधीच्या दिनांक १८ जून, २०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमधील 
सुधारणा 
ज्येष्ठता कनिष्ठ मंडळ शैक्षणिक | जन्म दिनांक नियमित कार्यव्ययी जात प्रवर्ग | टिप शेरा 
क्रमांक | after | कार्यालयाचे | अर्हता अस्थायी आस्थापनेवरील 
नाव नाव आस्थापनेवरील | /स्था.अ.स. पदावरील 
नेमणूक दिनांक नेमणूक दिनांक 
a २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ हल it प कलर तक स्या प नाना 
१६ब । श्री गणेश शंकर | सा.बां.मंडळ, | डी.सी.ई. | १२/५/१९७९ | १९/८/२००३ अ.ज. 1 मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नाशिक यांनी दि.१.१२.२०२० 
नाईक नाशिक रोजीच्या प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री 
पुराव्यांच्या अनुषंगाने दि. १८ जून, २०१० रोजीच्या अंतीम 
ज्येष्ठता यादीमधीळ अ.क्र. १६ अ वरील श्री.योगेश 
ओमप्रकाश मेटेकर यांच्या खाळी व अ. क्र.१७ वरील 
श्री.अंबादास राघो चौधरी यांच्या वर अ. क्र.१६ ब येथे 
श्री.गणेश शंकर नाईक यांचे नाव ज्येष्ठता यादीमध्ये नव्याने 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
३६अ | श्रीसुनिळल दगा | रायगड | डी.सी.ई | ८/४/१९७५ | २०/१०/२००३ अ.जा. 7 अधीक्षक अभियंता, रायगड सा.बां.मंडळ, कोकण भवन यांनी 
पवार सा.बां.मंडळ, दि. २३.११.२०२० रोजीच्या प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन 
कोकण भवन दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या अनुषंगाने दि.१८ जून, 
२०१० रोजीच्या अंतीम ज्येष्ठता यादीमधील अ.क्र.३६ वरील 
श्री.श्रीकांत आ.राठोड यांच्या खाळी व अ. क्र.३७ वरील 
श्री.दिपक आ.कापसे यांच्या वर अ. क्र.३६ अ येथे श्री सुनिल 
दगा पवार यांचे नाव ज्येष्ठता यादीमध्ये नव्याने समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. 
esa | कु.उषा देववान | सा.बां.मंडळ | डी.सी.इ. | २५/७/१९६९ | २८/५/२००४ भ.ज. (ड) र्‌ मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.ववि, औरंगाबाद यांनी 
घुले औरंगाबाद दि.५.११.२०२० रोजीच्या प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन 


दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या अनुषंगाने दि. १८ जून, 
२०१० रोजीच्या अंतीम ज्येष्ठता यादीमधील अ.क्र. ९४ वरील 
श्री.मुकेश भालचंद्र ठाकूर यांच्या खाळी व अ. क्र.९५ वरील 
कु.शिल्पा साहेबराव सुदेवाड यांच्या वर अ. क्र.९४ अ येथे 
कु.उषा दैववान घुले यांचे नाव ज्येष्ठता यादीमध्ये नव्याने 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र.२५/आस्था १, दि.२ जून,२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक १.४.२००३ ते ३१.३.२००७ या कालावधीच्या दिनांक १८ जून, २०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमधील 
सुधारणा 
ज्येष्ठता कनिष्ठ मंडळ शैक्षणिक | जन्म दिनांक नियमित कार्यव्ययी जात प्रवर्ग feq शेरा 
क्रमांक | after | कार्यालयाचे अर्हता अस्थायी आस्थापनेवरील 
नाव नाव आस्थापनेवरील । /स्था.अ.स. 
नेमणूक दिनांक पदावरील 
नेमणूक दिनांक 
[r= ae २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ Se oe ल तला सजन 
१२३अ | श्रीसुनील | सा.बां.मंडळ, | डी.सी.ई | २४/५/१९७१ | ६/१०/२००५ अ.जा. दिव्यांग =| मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि, औरंगाबाद यांनी 
फकीरराव औरंगाबाद (अस्थिव्यंग) | दि.५.११.२०२० रोजीच्या प्रस्तावासोबत उपलब्ध 
कोळसे करुन दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या अनुषंगाने 
दि.१८ जून, २०१० रोजीच्या अंतीम ज्येष्ठता यादीमधील 
अ.क्र. १२३ वरील श्री.मोहमद याकुब शोख वझीर यांच्या 
खाली व अ. क्र.१२३ ब वरील श्री खान शोएब हमीद 
खान यांच्या वर अ. क्र.१२३ अ येथे श्री.सुनील 
फकीरराव कोळसे नाव ज्येष्ठता यादीमध्ये नव्याने 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
१२३ ब | श्री खान शोएब | सा.बां.मंडळ, | डी.सी.ई १२/१/१९८२ । ६/१०/२००५ खुला दिव्यांग =| मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि, औरंगाबाद यांनी 
हमीद खान | औरंगाबाद बी.ई (अस्थिव्यंग) | दि.५.११.२०२० रोजीच्या प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन 
(सिव्हील) दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या अनुषंगाने दि. १८ 


जून, २०१० रोजीच्या अंतीम ज्येष्ठता यादीमधील 
अ.क्र.१२३ अ वरील श्री सुनिल फकीरराव कोळसे 
यांच्या खाली व अ. क्र.१२४ वरील श्री.सुधीर प्रभाकर 
कांबळे यांच्या वर अ.क्र.१२३ ब येथे श्री खान शोएब 
हमीद खान यांचे नाव ज्येष्ठता यादीमध्ये नव्याने 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र.२५/आस्था १, दि.२ जून,२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट -अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक १.४.२००३ ते ३१.३.२००७ या कालावधीच्या दिनांक १८ जून, २०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमधील 
सुधारणा 
ज्येष्ठता कनिष्ठ मंडळ शैक्षणिक | जन्म दिनांक नियमित कार्यव्ययी जात प्रवर्ग टिपि शेरा 
दिनांक | अभियंत्यांचे | कार्यालयाचे अर्हता अस्थायी आस्थापनेवरील 
नाव नाव आस्थापनेवरील । /स्था.अ.स. 
नेमणूक दिनांक पदावरील 
नेमणूक दिनांक 
पिक व्ह २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ Se ल च दलन 
१३१अ | श्रीशिवहर | सा.बां.मंडळ, | डी.सी.ई | १७/०९/१९७० | ७/१/२००६ खुला दिव्यांग =| मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि, औरंगाबाद यांनी 
रावसाहेब ठोंबरे | औरंगाबाद (अल्पदृष्टी) | दि.५.११.२०२० रोजीच्या प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन 
दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या अनुषंगाने दि. १८ 
जून, २०१० रोजीच्या अंतीम ज्येष्ठता यादीमधील 
अ.क्र.१३१ वरील श्री.शिवाजी दिनकर चौगुले यांच्या 
खाली व अ. क्र.१३२ वरील श्री विक्रम बाजीराव गर्जे 
यांच्या वर अ.क्र.१३१ अ येथे श्री.शिवहर रावसाहेब 
ठोंबरे यांचे नाव ज्येष्ठता यादीमध्ये नव्याने समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. 
१३७ श्रीमती सा.बां.मंडळ, | डी.सी.ई/ | २०/१२/१९७७ | १६/१/२००६ शि इ.मा.व. दिव्यांग | मुख्य अभियंता, सा.बारं.प्रा.वि, कोकण यांनी 
अनामिका ठाणे बी.ई (अस्थिव्यंग) | दि.२८.१.२०२१ रोजीच्या प्रस्तावासोबत उपलब्ध 
मधूकर पाटील (सिव्हील) करुन दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या अनुषंगाने 


दि.१८ जून, 2090 रोजीच्या अंतीम ज्येष्ठता यादीमधील 
अ.क्र.१३७ वरील श्रीमती अनामिका मधूकर पाटील 
यांच्या नावासमोर डी.सी.ई /बी.ई (सिव्हील) व दिव्यांग 
(अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


